तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
अशासकीय अनुदानित पदवी व पदवीका संस्थेतील 
तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, 
लोणेरे येथील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द 
पदोन्नती व सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा 
लाभ मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(८४/२३)/तांशि-२ 
मंत्रालय (विस्तार), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा - 
१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २००१/(१४७/०१)/विशि-४, 
दिनांक २३ ऑगस्ट, २००४. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनजीएस- १००१/(१५७/०१)/विशि-४, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर,२००६. 
३. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः -वेतन - ११०९/प्र. क्र. ४४/सेवा-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१० 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः -वेतन-११०९/प्र. क्र. ४४/सेवा-३, दिनांक ५ जुले, २०१० 
५. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१०/(४८८/१०)/विशि-१, 
दिनांक २८ डिसेंबर, २०१० 
६. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण- २०१०/(४८८/१०)/विशि-१, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०११ 
७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१६/(२६२/१६)/विशि-१, 
दिनांक ३१ मे, २०२३. 
८. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्रमांक- १२(३) / आस्था / अनुदानित सु.आ.प्र.यो 
/ 2020 / ७८, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 
९. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्रमांक- १२ / आस्था / अनु / सेआप्रयो / २०२३ / 
५५४, दिनांक १० जुले, २०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना - 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक- १ व २ च्या शासन निर्णयान्वये तंत्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत अशासकीय अनुदानित पदवी / पदविका संस्थेतील कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 
पाचव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. 
तदनंतर सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १.४.२०१० व दि. 
५.७.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद यामधील पदोन्नतीच्या 
संधी उपलब्ध असलेल्या व एकाकी पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यान्वित असळेली "सेवाअंतर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना सुधारित करून सदरची योजना "सुधारित सेवाअंतर्गत snake प्रगती योजना" या नावाने 
लागू केलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या वरील उल्लेखित शासन निर्णयांस अनुसरून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 
संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०१० व दिनांक १५.२.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तसेच तदनंतरच्या 
दिनांक ३१.५.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित महाविद्यालयांमधील 
कर्मचाऱ्यांना " सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्यात आली आहे. मात्र सदर शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(८४/२३)/तांशि-२ 


निर्णयात तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थेतील तसेच डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे येथील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या 
कर्मचार्‍यांकडून सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १.४.२०१० 
आदेशानुसार लागू करण्यात आलेली " सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्याबाबत 
शासनास वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. 

2: याअनुषंगाने संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन दिनांक 
१२.२.२०२० व दिनांक १०.७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या अशासकीय 
अनुदानित पदवी व पदविका संस्थेतील कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने 
" सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्याच्या अनुषंगाने सदर योजनेतील कर्मचाऱ्यांची 
संख्या व योजनेचा लाभ अनुज्ञेय केल्यास शासनावर येणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भारासह स्वयंस्पष्ठ प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. यानुसार सदर प्रकरणी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थेतील तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास््र विद्यापीठ, 
लोणेरे येथील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार पुर्वलक्षी प्रभावाने " सुधारित आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 

शासन निर्णय - 


राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद यामधील पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असलेल्या व 
एकाकी पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक 
१.४.२०१० आणि ५.७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभागाच्या विद्यापीठ उपविभागाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमे दिनांक २८.१२.२०१० , दिनांक १५.२.२०११ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तसेच तदनंतरच्या दिनांक ३१.५.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेल्या 
लाभांप्रमाणेचे आणि त्यामधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, राज्यातील तंत्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत असणाऱ्या अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थेतील तसेच डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार “सुधारित 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” दिनांक १ ऑक्टोंबर, २००६ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांना सदर लाभ लागू करताना सदर 
कर्मचार्‍यांची सेवाभरती संबंधित संस्थेमार्फत प्रचलित सेवाप्रवेश नियमानुसार आहे किंवा कसे याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १.४.२०१० आणि ५.७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार सदरची "सुधारित आश्वासित प्रगती योजना" दिनांक १ ऑक्टोंबर, २००६ पासून पुर्वलक्षी 
प्रभावाने लागू करण्यासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. यासाठी आवश्‍यक 
अर्थसंकल्पीय तरतूद विधीमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात विहित मार्गाने करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(८४/२३)/तांशि-२ 


(एक) " मागणी क्र. डब्लू-३-२२०३ तंत्रशिक्षण, १०४, अशासकीय तंत्र महाविद्यालये व संस्थांना 
सहाय्य (०१) (०२) अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतने (२२०३ ०१५८) व १०४, अज्ञासकीय तंत्र 
महाविद्यालये व संस्थांना सहाय्य (०१) (03) अश्ञासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
(२२०३ ०१६७) " 


(दोन) " मागणी क्र. डब्लू-३-२२०३ तंत्रशिक्षण, १०२ तंत्रशिक्षणासाठी विद्यापीठांना सहाय्य (०१) 
(०२) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर .तंत्रशासत्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड, यासाठी परिरक्षण अनुदाने 
(कार्यक्रम) - २२०३ ०५२३" 


४. तसेच रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई या संस्थेस अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आलेला 
असल्यामुळे या संस्थेतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते सध्या ज्या लेखाशिर्षातून भागविण्यात येत 
आहे त्या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
५ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 349 / २३ / 
सेवा-३, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१८१५५१४३६८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3baae0803992f8bcda3ef9e47d30b56c64f7 bOe0f30e7065 


4c747a28aad4f2c0, postalCode=400032, st=Mahare 


ashtra, 
serialNumber=D2D57FA10CC65AC1A845FF7CODAE7C15E1 1DCDF 
8CD69FFASBE719388A4E2C270, cn=VINOD VASANT DALVI 


Date: 2023.12.20 13:00:01 +05'30' 


(वि.व. दळवी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
१२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे 
१७. कुलसचिव, सर्व अभिमत विद्यापीठे 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(८४/२३)/तांशि-२ 


१८. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगाव, जि. रायगड. 
१९. वित्त विभाग, सेवा -३ / व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई 

२०. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन -१२ 

२१. सर्व विभागीय सहसंचालक (संचालनालयामार्फत) 

२२. तंत्रशिक्षण उपविभागातील सर्व कार्यासने 

२३. निवड नस्ती - तांशि-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


